माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
अधिसंख्य पदावर नियुक्‍त केलेल्या अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांना मुदत वाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. मावज-२०२१/६२/प्र.क्र.9/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक ३ मार्च, २०२१ 


वाचा:- १. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3०८/१६-ब, दि.२१.१२.२०१९ 
२. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२७.११.२०२० 
३. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मावज-२०१९/प्र.क्रर१०/२४-अ, दि.४.२.२०२० 


प्रस्तावना:- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ६ जुले, २०१७ रोजीच्या निर्णयाची तसेच मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ 
नागपूर यांच्या दि. २८.९.२०१८ च्या आदेशाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या 
होत्या. तदअनुषंगाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय व अधिनस्त कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी 
यांची अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या 
अधिकारी / कर्मचारी यांना शासन निर्णय साप्रवि क्र. मावज-२०१९/प्र.क्र.२१०/३४-अ,दि. ४.२.२०२० व शासन 
निर्णय क्र. मावज-२०२०/प्र.क्र.३१/३४-अ, दि. २५.८.२०२० अन्वये अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना ११ 
महिन्याकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत 
यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदांवर नियुक्‍ती देण्यात आली होती. 


२. यासंदर्भात दरम्यानच्या कालावधीमध्ये अधिसंख्य पदावरील Pyaar शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी- 
२०१८/ प्र.क.३०८/१६-ब, दि. २७.११.२०२० अन्वये मुदतवाढ देण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या 
अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना / आस्थापनांना योग्य ते आदेश तातडीने निर्गमित करुन या 
आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी असे निर्देश दिले आहेत.त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयातील व अधिनस्त कार्यालयातील अधिसंख्य पदावरील मुदतवाढ संपुष्टात येत असल्याने सदर 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची अधीसंख्य पदावरील ११ 
महिन्याची मुदत दिनांक ३ जानेवारी, 2029 रोजी संपुष्टात आळी आहे. अधिसंख्य पदावरील yaaa 
मुदतवाढ देण्याबाबतचा शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब,दिनांक २७.११.२०२० अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने सदर नियुक्त्यांना या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यापैकी श्री. शाम चंदराव सुर्यवंशी, वाहनचालक हे दि. ३०.४.२०२० रोजी 
सेवानिवृत्त झाले आहेत. तसचे श्री. राम काळू गोंदके, लिपिक- टंकलेखक यांची अनुसूचित जामाती या प्रवर्गातील 
जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असून श्री. अनिल विठ्ठल कोळी, शिपाई यांचे निधन झाले असल्यामुळे सदर 
कर्मचाऱ्यांची नावे वगळण्यात येत आहेत. व श्री. संजय नवलकोळी, अंधार कोठडी सहायक, विभागीय माहिती 
कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई ऐवजी उप माहिती कार्यालय, डहाणू असे झालेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/६२/प्र.क्र.७/३४-अ 


3. 


सोबतच्या विवरणपत्रातील नमूद अधिकारी कर्मचारी यांना दि. ४.१.२०२१ पासून पुढील 99 महिने किंवा 


यासंदर्भातील गटाच्या शिफारसी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी 
घडेल तोपर्यंत मुदत वाढ देण्यात येत आहे. 


४. 
त्याचा 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०३०३१३०९०९४५०७ असा आहे हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


७ Digitally signed by Ramkisan Naray: 

Ra k S a DN: IN, Gi Of hi -GENERAL ADMINISTRATION 

mM | n Beye )332f6edfebdfb055bf1 apie 0b0d9e613209e20e7a215f026d 
N a a ya a 0 M S a | e ber=eb28cc64edadc3dd948671d0896f641e3e54c25e6deb33a784 

rayanr प] पाचा ofan Nyon 

(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
bd 


प्रती, 
१) सचिव (मावज), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र ८, मुंबई/नागपूर, 
४) संचालक ( प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५) उपसंचालक (लेखा) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८) सर्व विभागीय माहिती कार्यालय/ जिल्हा माहिती कार्यालय, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
मंत्रालय, मुंबई. 
९) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१०) सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्यासन-१६ब) मंत्रालय, मुंबई , 
११) वित्त विभाग ( कार्यासन आपुक ) मंत्रालय, मुंबई, 
१२) संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी ( मावज मार्फत) 
१३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/६२/प्र.क्र.७/३४-अ 


विवरणपत्र 


आधिसंख्य पदावर मुदतवाढ देण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांचा TIAA les खालीप्रमाणे 


अ. | अधिकारी/ कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम व गट नियुक्तीचा सेवा 
क्र. दिनांक निवृत्तीचा 
दिनांक 
१ | श्री. विनोद नरहरराव वरिष्ठ सहायक संचालक (मा.) गट-अ, | २४.३.१९९५ | ३१.३.२०२६ 
रापतवार (कनिष्ठ )माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुंबई 
२  । श्री. अशोक किसनराव प्रतिवेदक, गट-क, अधिपरीक्षक,पुस्तके | ४.४.१९९५ । ३०.३.२०२४ 
नागोसे व प्रकाशने, मुंबई 
3 श्रीमती प्रज्ञा भु. गायकवाड | पर्यवेक्षक, गट-क माहिती व जनसंपर्क । १५.४.१९९४ । ३०.६.२०३० 
महासंचालनालय, मुंबई 
8 | श्री. अशोक गणपती दूरमुद्रणचालक गट-क संचालक, २.४.१९९४ | ३१.१२.२०२९ 
सोनकुसरे नागपूर- अमरावती विभाग, नागपूर 
५ | ait. सुधीर किडठानराव लिपिक-टंकलेखक , गट-क माहिती व | ४.९.१९९८ । ३१.१०.२०२९ 
मग्मीरवार जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
६ | श्रीमती दर्शना जि. बस्वत लिपिक-टंकलेखक , गट-क माहिती व | ८.८.१९९७ |। ३१.३.२०३० 
जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
७ | sft. मोहन मोतिराम कोळी वाहनचालक , गट-क जिल्हा माहिती । २७.१२.१९९५ | ३१.५.२०२८ 
कार्यालय, लातूर 
८ | श्री. गंगाधर माणिकराव संदेशवाहक, गट-ड जिल्हा माहिती ६.११.१९८९ | ३१.३.२०२७ 
निरडे कार्यालय, परभणी 
Q श्री.अशोक भिवसन सुरडकर | मदतनीस, गट-ड १७.३.१९९८ | ३०.४.२०२९ 
संचालक, मराठवाडा विभाग, 
औरंगाबाद यांचे कार्यालय, आरंगाबाद 
१० | श्री. संजय नवलकोळी अंधार कोठडी सहायक, गट-ड २.६.१९९५ । २९.२.२०३२ 
विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण 
विभाग, नवी मुंबई 


KKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


